“मुद्रा बँक योजनेचा प्रचार, प्रसार व 
समन्वयाबाबत संनियंत्रण करण्यासाठी 
राज्यस्तरीय गठीत संनियंत्रण समितीवरील 
अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एसएलबीसी-१६१७/प्र.क्र.८४/का.१४१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ४ डिसेंबर, २०१८. 
वाचा :-नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएलबीसी-१६१७/प्र.क्र.८४/का-१४१७, 


दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१७ 


शुध्दीपत्रक 
मुद्रा बँक योजनेचा प्रचार, प्रसार व समन्वयाबाबत संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरीय गठीत 
संनियंत्रण समितीवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती या विभागाच्या दिनांक २९.९.२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत 
आहे. 


२. सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत व्यक्‍ती येथील अ.क्र.१४ येथील श्री.किरण पातुरकर याऐवजी 
श्री.जगदीशा विष्णुपंत पातुरकर असे वाचण्यात यावे. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२०४१५४४५२३७१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Priyanka Ranjan ON iN onc 
C h ha pwa | e 1b0d4450728d0, 


iyi yj 
Date: 2018.12.04 15:48:23 +05'30 


(प्रियांका रं.छापवाले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


jan Chhapwal 


प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १/ 2, मुंबई /नागपूर 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

५. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-८, अर्थसंकल्प-१६ व कोषा-४, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

८. श्री.जगदीशा विष्णुपंत पातुरकर, टोपे नगर, पावनसकर ले-आऊट, अमरावती. 

९. नियोजन विभाग, कार्यासन १४११/१४२४, मंत्राळय, मुंबई 

१०.निवडनस्ती, कार्यासन १४१७ 


